उप सचिव संवर्गातून सह सचिव 
संवर्गात तात्पुरती पदोन्नती. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः ससप- ११२३/प्र.क्र.१०१/प्रशा-१ (का.१४) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १८ जुले, २०२४. 


आदेशा 


उप सचिव संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यांना (गट-अ-वेतनश्रेणी एस २५-रू.७८८००-२०९२००) या 


आदेशाच्या दिनांकापासून सह सचिव (गट-अ-वेतनश्रेणी एस २७-रू.१२३१००-२१५९००) या संवर्गात तात्पुरती 


पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ५ मध्ये दर्शविण्यात 
आलेल्या विभागामध्ये करण्यात येत आहे : 


अ.क्र उप सचिवांचे नाव प्रवर्ग सध्याचा विभाग सह सचिव पदावरील 
पदोन्नतीनंतरचा विभाग 
eal २ ३ 8 4 
q श्री. उध्दव रभाजी दहिफळे | भ.ज.ड. जलसंपदा विभाग जलसंपदा विभाग 
२ | डा. श्रीकांत लक्ष्मणराव इमाव | उद्योग, ऊर्जा, कामगारव | उद्योग, ऊर्जा, कामगार व 
पुलकुंडवार खनिकर्म विभाग खनिकर्म विभाग 
३ | श्रीमती विद्या रामप्पा हम्पय्या । खुला नगर विकास विभाग नगर विकास विभाग 


२. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल केली 
आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१६-ब यांच्या शासन निर्णय 
दि.०७.०५.२०२१ मधील तरतुदीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ च्या स्थितीनुसार 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात येत 
आहेत. 


३. सदर अधिकाऱ्यांना सह सचिव पदावरील तात्पुरती पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत 
आहे. 
अ) ही पदोन्नती अत्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात प्रशासकीय निकड म्हणून लोकहितास्तव देण्यात आली 
आहे. 
आ) या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे कोणतेही 
हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 


इ) सदर तात्पुरती पदोन्नती प्रतिनियुक्तीवर बाहेर गेलेले अधिकारी रुजू होईपर्यंत किंवा पदोन्नतीच्या 
आदेश्ापासून ११ महिन्यासाठी यांपैकी जे आधी घडेल त्या कालावधीसाठी असेल. 


शासन आदेश क्रमांकः ससप- ११२३/प्र.क्र.१०१/प्रशा-१ (का.१४)॥ 


3) सह सचिव संवर्गातील प्रतिनियुक्तीवर असलेले ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचे प्रत्यावर्तन झाल्यानंतर 
त्यांच्यासाठी सह सचिव संवर्गात रिक्‍त पद उपलब्ध नसल्यास, या आदेशातील कनिष्ठतम 
अधिकाऱ्याला पदावनत करण्याच्या अधीन राहून सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्या देण्यात येत आहेत. 


उ) सदर पदोन्नती मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७, 
कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या ज्येष्ठतेबाबत मा.उच्च न्यायालयाने पारीत केलेल्या दि.०६.०८.२०१८ 
रोजीच्या आदेशाबाबत मा.सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२५१८१/२०१८ 
व त्यातील आय.ए. क्र.२५९०/२०१९ मध्ये होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 

ऊ) सदर तात्पुरती पदोन्नती मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील प्रलंबित असलेल्या रिट पिटीशन 
क्र.३३१०/२०२१ व रिट MRM क्र.३३११/२०२१ यामधील आय.ए.क्र.१८५४/२०२१ व १८५५/२०२१ 
तसेच रिट पिटीशन क्र.३३१२/२०२१ मध्ये होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 

४. सह सचिव पदावर तात्पुरती पदोन्नती दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी हे आदेश निघाल्याच्या तारखेपासून तीस 


दिवसामध्ये सह सचिव पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. 
५. पदोन्नत अधिकाऱ्यांना संबंधित विभागांनी सह सचिव पदावर रूजू केल्याबाबतच्या आदेशाची प्रत या 


विभागास तात्काळ पाठवावी. 
६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०७१८१९२३३८९७०७ हा आहे. सदर आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहेत. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GAJANAN 
SAHADEO PARAB = 


(ग.स. परब) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु.स./प्र.स./सचिव. 

3. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभाग. 
५. सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्राळयीन विभाग. 

६. संबंधित अधिकारी (विभागामार्फत). 

७. निवडनस्ती प्रज्ञा-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


